पितळी बिल्ल्यांची प्रलंबित राहिलेली थकित देयके 
अदा करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०१२२/प्र.क्र.२४/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 
दिनांक : ०९ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा : - 
१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-१२०६/प्र.क्र.२३/परि-४ दि.०३/०८/२००९. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-०५१९/प्र.क्र.९६/परि-४ दि.१७/०५/२०१९. 
३) परिवहन आयुक्त, परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.पआका/का.१०/ 
रवका/ पितळी बिल्ले/ २०२१/जा.क्र.५१९, दि.१४/०१/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


सन २००५ ते २०१० या कालावधीत प्रादेशिक/ उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय मुंबई 
(पश्चिम, अमरावती, यवतमाळ व परभणी या परिवहन कार्यालयास मे. रेडीएंट मेटल इनग्रेव्हर्स, 
कर्जत, जि. रायगड यांचेमार्फत पुरवठा करण्यात आलेल्या पितळी बिल्ल्यांच्या थकित देयके अदा 
करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 

सन २००५ ते २०१० या कालावधीत प्रादेशिक/ उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय मुंबई (पश्चिम), 
अमरावती, यवतमाळ व परभणी या परिवहन कार्यालयास मे. रेडीएंट मेटल इनग्रेव्हर्स, कर्जत, जि. 
रायगड या कंपनीमार्फत पुरवठा करण्यात आलेल्या पितळी बिल्ल्यांच्या रू. १,९२,२५४/- (अक्षरी एक 
लाख ब्यान्नव हजार दोनशे चोपन्न) इतक्या थकित देयकांच्या रकमेस खालील तपशिलात नमूद 
केल्यानुसार प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव देयकाची एकूण रक्‍कम 
es प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पश्चिम) रु.१२,५६८/- 
२. | प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अमरावती रु.१६,५१४/- 
३. | उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, यवतमाळ रु.९,०१६/- 
४. | उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, परभणी रु. १,५४,१५६/- 
एकूण | रु. १,९२,२५४/- 


२. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र. "बी-३ मुख्य लेखाशिर्ष २०४१ वाहनावरील कर ००१ 
संचालन व प्रशासन ०२ प्रादेशिक/उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालये ०२ ०१ प्रादेशिक/उप प्रादेशिक 
परिवहन कार्यालये (योजनेत्तर) १३, २०४१००३६-१३ कार्यालयीन खर्च" या लेखाशिर्षाखालील सन 
२०२१-२२ या वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०१२२/प्र.क्र.२४/परि-४ 


३. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग- 
१, अ.क्र. ५, नियम क्र. ३९ ब टिप-५ (२) अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०९१२५२३३३९२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


LANGHI BHARAT R 


(भरत रा. लांची) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल ( लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर. 
२. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पश्चिम). 
४. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अमरावती. 
५. उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, यवतमाळ. 

६. उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, परभणी. 

७. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/यवतमाळ/ परभणी. 
९. कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (परि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


